बदली Beal रद्द 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस २०१९/प्र.क्र.११३ /सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: १४.०६.२०१९ 


शासन आदेशा 


शासन आदेश, समक्रमांक दिनांक १३.६.२०१९ अन्वये श्री.आर.टी.खलसे, राष्ट्रीय महामार्ग उप 


विभाग, गेवराई यांची बदली राष्ट्रीय महामार्ग उप विभाग क्र.३, औरंगाबाद या रिक्‍त पदावर करण्यात येत 


असल्याचे आदेश निर्गमित करण्यात आलेले आहेत. 


२. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या 


विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार व सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने, प्रशासकीय 


कारणास्तव श्री.आर.टी.खलसे यांचे उक्त परिच्छेद मध्ये नमूद दिनांक १३.६.२०१९ चे बदली आदेश या 


आदेशान्वये रद्द करण्यात येत आहेत. 


3. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६१४१७५३१०१८१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by Swati Sachin Patil 


. . 
DN: c=IN, rnment Of Maharash Public Work: 
Department, postalCode=400032, st=M; ht 


-9a405e95 1 c6ec6cfa245ccd2e14e35d61d10410423aed62: 
£7905b44d, 


7 ialNumber=41a9218232bbaea65861213d86d108ea7c4890Sda5f 
a | 33dba9c8f6662cb8f9e18, ‘Swati Sachin 


Date: 2019.06.14 17:40:07 +05'30 


(स्वा.स.पाटील) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. महालेखापाल, १/२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य , मुंबई/नागपूर 
२. मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग प्रादेशिक विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई 

३. अधीक्षक अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, औरंगाबाद 

४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड/औरंगाबाद 


शासन आदेडा क्रमांक एलटीएस २०१९/ प्र.क्र.११३/सेवा-२, दि.१४.६.२०१९ 


& 7 


श्री.आर.टी.खलसे यांना मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग प्रादेशिक विभाग,कोकण भवन, नवी मुंबई 
यांच्या मार्फत. 

खाजगी सचिव, मा. मंत्री (सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) /मा.मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम)/ 
मा.राज्यमंत्री (सा.बां) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून)/मा. राज्यमंत्री (सा.बां), (सार्वजनिक उपक्रम), 
मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (सा.बां.वि.)/सचिव (बांधकामे/ रस्ते) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय मुंबई. 

निवडनस्ती, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सेवा-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


